केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता प्राप्त झालेल्या 
निधीपैकी आर्थिक वर्षअखेर SNA (Single Nodal 
Agency) खात्यातील राज्य हिस्य्याच्या अखर्चित 
राहणाऱ्या रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा 
जमा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२२/(९४/२२)/अर्थ-१ 
जलसंपदा विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ- 

१) वित्त विभाग, मंत्रालय यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०९/साधनसंपत्ती, दि.०७.०६.२०२२ 


प्रस्तावना- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागाकडून 
कार्यान्वित करण्यात येणार्‍या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या SNA खात्यातील केंद्र व राज्य हिस्य्याच्या अखर्चित 
रकमेवरील व्याजासाठी त्यांच्या विभागाशी संबंधित कार्यात्मक प्रधानशीर्ष/उपश्ीर्षाखाळील ८०१- 
अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिलकीवरील व्याज किंवा इतर जमा रकमा अंतर्गत (०१) व्याज व (०२) इतर जमा 
रकमा जमा करण्यासाठी आवश्‍यकतेनुसार स्वतंत्र SIAN उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबतची विनंती 
केली आहे. 
२. त्यानुसार जलसंपदा विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्‍या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता प्राप्त झालेल्या 
निधीपैकी आर्थिक वर्षअखेर SNA खात्यातील अखर्चित राहणार्‍या राज्य हिस्य्याच्या रकमेवरील व्याज व इतर 
जमा रकमा जमा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

जलसंपदा विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्‍या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी 
आर्थिक वर्षअखेर SNA खात्यातील अखर्चित राहणार्‍या राज्य हिस्य्याच्या रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा 
जमा करण्यासाठी पुढील प्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०७०१ मध्यम पाटबंधारे 0701 Medium Irrigation 

शिक foo | 

८०१ अनुदानग्राहीकडून अखर्चित | 801 Interest or other earning from 
शिलकीवरील व्याज किंवा इतर जमा grantee on unspent balances 

(09) व्याज ।(01)__| ) fInterest शा 

(09)(09) | सिंगळ नोडल खात्यावरील अखर्चित | (01)(01) | Interest on unspent balances in 
ठिलकीवरील व्याज Single Nodal Account 
संकेतांक ०७०१०७६१०१ 1:21. 

(०२) इतर जमा (02) | Other Earnings 

(०२)(०१) | सिंगळ नोडल खात्यावरील इतर जमा | (02)(01) | Other Earnings in Single Nodal 
रकमा Account 
Sais RC 0701077201 
०७०१०७७२०१ 20000 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२२/(९४/२२)/अर्थ-१ 


३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४३/व्यय-१२ दि.२१.११.२०२२ आणि 
महालेखापाल कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.1॥॥/७1.॥॥/(॥0१-१३/५४१, दि.०६.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०८१८२१४१५४२७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


os Digitally signed by Vidya Girish Desh 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER RESOURCES 
Vidva Girish फण ernuare 
2.5.4.20=47 1e8c079e3089d5ff4779b0ce4393188385 12b228ddaaa0f36e4d7 
elfbb12e2, 
idonym=0DC9CS5BFDBO4FBFCCS 127EAF3A0FS5E32A538F000, 
INumber=B5F3DC48C986001 19C8951005157F2F2E1BE259F3FAA5810 
e S h p a n e 1£843793B4619326, cn=Vidya Girish Deshpande 
Date: 2022.12.09 16:50:34 +05'30" 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव(वित्त विभाग), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव(जलसंपदा विभाग), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

५. वित्त विभाग(व्यय-१२/अर्थ-१०), मंत्रालय, मुंबई. 

६. नियोजन विभाग(कार्यासन-१४३३/१४३४/१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

८. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
९. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

११. कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

१२. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१३. आंतरवित्तीय सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. उपसचिव(सेवा/निवसं/लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१७. कक्ष अधिकारी, रोखाशाखा, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

१८.अर्थ-१, कार्यासन संग्रहार्थ. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


